दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात निर्गमित झालेल्या 
प्रकरणी शासन सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर 
रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवितन) नियम, १९८२ लागू 
करताना अवलंबावयाची कार्यपध्दती. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८ /सेवा-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: ०२.०५.२०२४. 


वाचा :- 9) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक- अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२६/ सेवा ४, 
दिनांक २८.०७.२०१७. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४६/ सेवा ४, 
दिनांक ०२.०२.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक ०२.०२.२०२४ अन्वये दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/ 
अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या 
शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी च्या 
तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. 

त्यानुसार जे राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याबाबत 
विकल्प निवडतील, त्या प्रकरणी सदर अधिकारी / कर्मचारी यांची राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासदत्व 
संपुष्टात आणून करावयाची कार्यपध्दती निश्चित करावयाची बाब शासनाचे विचाराधीन होती. 
शासन परिपत्रक : 

ज्या राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याबाबत विकल्प 
निवडला असेल त्या प्रकरणी सदर अधिकारी / कर्मचारी यांची राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाळीचे सभासदत्व 
संपुष्टात आणून करावयाची कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे : - 

राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी लागू करण्याबाबत 
विकल्प संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांनी विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांच्याकडे सादर 
करावा. विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांनी संबंधित विकल्प अर्जाची तपासणी करुन प्रस्तुत कर्मचारी यांची 
नियुक्‍ती संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक २ अनुसार दि.०१.११.२००५ पूर्वीच्या जाहिरातीवर आधारित आहे हे 
निश्चित करुन असे प्रस्ताव नियुक्‍ती प्राधिकारी यांचेकडे सादर करावेत. 

नियुक्ती प्राधिकारी यांनी संबंधित कर्मचारी हा अन्य सेवेतून आपल्या विभागातील सेवेत रुजू झाला आहे 
किंवा कसे याची खात्री करुन त्याची पूर्वीची सेवा राज्य शासनाच्या सेवेस जोडून देण्याचे आदेशा निर्गमित 
करण्यात आले आहेत किंवा कसे याची निश्चितता करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८ /सेवा-४ 


ज्या प्रकरणात संबंधित कर्मचाऱ्याची सेवा जोडून देण्यात आलेली नाही, अशी तपासणी अंती खात्री 
झाल्यास नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने प्रथम संबंधित कर्मचाऱ्याची सेवा जोडून देण्याचे प्रस्ताव प्राप्त करुन घेऊन 
संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करावेत. एकूणात सेवा जोडून दिल्यानंतरच 
उक्त दि.०२.०२.२०२४ च्या आदेशामधीळल तरतूदीनुसार नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्याने कार्यवाही करावी. 

यासंदर्भात असेही स्पष्ट करण्यात येते की, शासन परिपत्रक, क्रमांक : संकीर्ण-२०१९/ प्र.क्र.३२०/सेवा- 

४, दि.१३.११.२०२० अन्वये शासकीय कर्मचाऱ्याच्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेच्या खात्यात जमा असलेल्या 
रकमेपुरता WA खाते जोडून देण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रस्तुत सूचना संबंधित कर्मचार्‍याला 
दि.०२.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये अनुज्ञेय ठरणाऱ्या लाभासाठी विचारात घेऊ नयेत. 

२.  उपरोक्तप्रमाणे विकल्प निवडलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधी खाते क्रमांक प्राप्त 
झाल्यानंतर राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली मधील खाते तात्काळ बंद करण्याची कार्यवाही करावी. 

३. अशा अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीच्या प्रान (PRAN) खात्यातील संचित 
रक्‍्कमेपैकी केवळ अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे स्वत:चे अंशदान व त्यावरील लाभाची रक्‍कम त्याचे भविष्य निर्वाह 
निधी खात्यात जमा करणे व नियोक्त्याचे sistem व त्यावरील लाभाची रक्‍कम झासनाचे खाती जमा 
करण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती विहित करण्यात येत आहे - 

१) दि.०१.११.२००५ रोजी व त्यानंतर राज्य शासनामध्ये रुजू झालेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांना वित्त 
विभागाच्या दि.०२.०२.२०२४ अन्वये वरील योजना लागू करण्यात आले आहेत, अशा प्रकरणी 
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीच्या खात्यातील संचित निधी परतावा मंजूर करण्यात यावा. 

२) याबाबत संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्याने त्यांचे संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्याकडे 
त्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाळीच्या खात्यातील जमा अंशदान रक्कमेचा परतावा मिळण्याबाबत 
मागणी करावी. 

3) आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्यास वरील योजना लागू 
झाल्याबाबत स्वयंस्पष्ट आदेशाची प्रत, त्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाळीच्या खात्यावरील 
कर्मचाऱ्याचे अंशदान, नियोक्त्याचे अंडादान आणि त्यावरील लाभ यांच्या संपूर्ण तपशीलासह 
अधिकारी/ कर्मचाऱ्याचे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासदत्व संपुष्टात आणण्याचा प्रस्ताव 
संबंधित कोषागार अधिकाऱ्याकडे सादर करुन त्यातील रक्‍्कमांची मागणी करावी. 

x) संबंधित कोषागार अधिकाऱ्यांनी अशा रकक्‍्कमांबाबत कोषागारातीळ अभिलेख आणि 
Protean/NSDL च्या संकेतस्थळावरील रक्‍कम याची पडताळणी करावी. 

५) अशा प्रकरणी नियोक्त्याचे अंडादान व त्यावरील लाभ संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्यास देय ठरत 
नाहीत. केवळ संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे स्वतःचे sistas आणि त्यावरील लाभ अनुज्ञेय 
ठरतात. त्यानुसार संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्याच्या "प्रान" (PRAN) क्रमांकावरील संचित (जमा 
झालेला) निधी संबंधित कोषागार अधिकारी यांनी केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण यांच्याकडे 
ERM सुविधेद्वारे परत मिळण्याची मागणी करावी. 

६) राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरणाने संचित निधी मागविण्याच्या ERM प्रस्तावास मंजूरी द्यावी. 

७ कोषागार अधिकारी यांनी प्राप्त रक्‍्कमांचे दोन भाग करावेत. यातील प्रथम भाग म्हणजे संबंधित 
अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे स्वतःचे अंशदान व त्यावरील लाभ आणि दुसरा भाग म्हणजे शासनाचे 
अंशदान व त्यावरील लाभ. 

८) यातील प्रथम भाग म्हणजे संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे स्वतःचे अंडठादान व त्यावरील लाभ, 
कोषागार अधिकारी यांनी मुख्य लेखाशिर्ष ८००९, राज्य भविष्य निर्वाह निधी, उपशीर्ष-०१, 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८ /सेवा-४ 


8. 


लघुशिर्ष-१०१, सामान्य भविष्य निर्वाह निधी मध्ये चलनाने जमा करण्यासाठी आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांच्याकडे वर्ग करावा. 

९) त्यानंतर संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्याच्या भविष्य 
निर्वाह निधी खात्यात सदरची रक्‍कम जमा करण्यासाठी महालेखापाल कार्यालयास प्रस्ताव सादर 
करावा. महालेखापाल कार्यालय सदर रक्‍कम जमा चलनाच्या आधारे संबंधित अधिकारी / 
कर्मचाऱ्याच्या खात्यावर जमा करेल. 

१०) कोषागार अधिकारी यांनी दुसरा भाग म्हणजे शासनाचे अंशदान व त्यावरील लाभ, राष्ट्रीय 
निवृत्तिवेतन प्रणालीतील शासनाचे अंशदान “००७१-निवृत्तिवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभांच्या 
संबंधातील अंशदानाच्या व वसुलीच्या जमा, (०१) नागरी, (१०१) अभिदाने व अंशदाने, (०१) अभिदाने 
व अंडादाने, (०१)(१४) परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली 
अंतर्गत शासनाच्या अंशदानाची समायोजनामुळे होणारी जमा रक्‍कम (००७१०२५३०१)” तसेच 
शासनाचे अंशदानावरील व्याज “००४९-व्याजाच्या जमा रकमा, (०४) राज्य / संघराज्य क्षेत्र 
विधानमंडळ असलेल्या शासनाच्या व्याजाच्या जमा रकमा, (८००) इतर जमा रकमा, (०१) इतर जमा 
रकमा, (0948) परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाळी अंतर्गत 
शासनाच्या अंशदानावरील व्याज (००४९५१३४०१)” खाली शासन लेख्यामध्ये जमा करावे. 

जे राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी हे सेवानिवृत्त झाले असून त्यांनी वरील योजना लागू 


करण्याबाबत विकल्प निवडला असेल, त्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत 
PRAN खात्यामध्ये जमा संचित रकमेचे प्रदान करण्यात आलेल्या प्रकरणी अनुसरावयाची कार्यपध्दती 
खालीलप्रमाणे आहे - 


१) 


कर्मचाऱ्यास Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals 
Under the National Pension System) Regulations 2094 आणि त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात 
आलेल्या सुधारणांन्वये कर्मचाऱ्याच्या PRAN खात्यामध्ये जमा संचित रकमेचे War Exit Withdrawal 
200883 द्वारे करण्यात आळे असल्यास, याबाबत कार्यालय प्रमुख आणि आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी त्यांचे स्तरावर प्रथम खात्री करावी. 

ज्या प्रकरणी PRAN खात्यामधील संचित रकमेमधून वार्षिकी योजना (Annuity Plan) खरेदी करण्याची 
कार्यवाही निवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून यापूर्वीच पूर्ण करण्यात आलेली असेल आणि संबंधितांना वार्षिकीचे 
(Annuity) नियमित प्रदान देखील सुरू झालेले असेल, अशा प्रकरणी निवृत्तिवेतन निधी विनियामक व 
विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांचे परिपत्रक क्रमांक PFRDA/2029/30/SUP/ASP/&, 
दि.२२.०७.२०२१ अन्वये वार्षिकी समर्पित (surrender) करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरून यथोचित निर्णय घेण्याची मुभा संबंधित निवृत्त कर्मचाऱ्यांना असेल. 
वार्षिकी समर्पण (surrender) करणे किंवा न करणेबाबत निवृत्त कर्मचाऱ्याने काहीही निर्णय घेतला तरी, 
संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी वार्षिकी योजना (Annuity Plan) खरेदी करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्याच्या 
PRAN खात्यामध्ये जी एकूण रक्‍कम संचित होती त्या एकूण संचित रकमेतील केवळ शासनाचे अंशदान 
व त्यावरील जमा लाभाची रक्‍कम शासन लेख्यामध्ये जमा करणे अनिवार्य राहील. 

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या PRAN खात्यातील संचित रकमेतील कर्मचाऱ्याचे अंशदान व त्यावरील जमा 
लाभाची रक्‍कम आणि शासनाचे अंशदान व त्यावरील जमा लाभाची रक्‍कम याची स्वतंत्र परिगणना 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी अधिदान व लेखा अधिकारी / जिल्हा कोषागार अधिकारी 
यांचेमार्फत केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण (CRA-Protean) यांचेकडून प्राप्त करुन घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८ /सेवा-४ 


8) 


4) 


षु . 


उक्त परि.२) मध्ये aaifasea Yann खालील लेखाशीर्षाखाली जमा करणे आवश्‍यक राहील. तसेच 
अन्य शासकीय येणे रकमांचे समायोजन समुचित लेखाश्ीर्षाखाली करणे आवश्‍यक राहील. 
अ.क्र प्रवर्ग लेखाशीर्ष 

शासनाचे अंशादान । ००७१-निवृत्तिवितन व इतर सेवानिवृत्ती लाभांच्या संबंधातील 
अंशदानाच्या व वसुलीच्या जमा, (०१) नागरी, (१०१) अभिदाने व 
अंशदाने, (09) अभिदाने व अंशदाने, (०१)(१४) परिभाषित अंशदान 
निवृत्तिवितन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत 
शासनाच्या अंशदानाची समायोजनामुळे होणारी जमा रक्‍कम 


(00199024309) 
२ | शासनाचे ००४९-व्याजाच्या जमा रकमा, (०४ राज्य / संघराज्य क्षेत्र 
अंशदानावरील विधानमंडळ असलेल्या शासनाच्या व्याजाच्या जमा रकमा, (८००) 
व्याज इतर जमा रकमा, (०१) इतर जमा रकमा, (०१)(५४) परिभाषित 


अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत 
शासनाच्या अंशदानावरील व्याज (००४९५१३४०१) 


कार्यालय प्रमुख आणि आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, 
१९८२ मधील समुचित तरतुदीस अनुसरुन सादर करावयाच्या निवृत्तिवेतन प्रस्तावामध्ये शासनाला येणे 
असलेल्या अन्य रकमा लेखाशिर्षांसह अंतर्भूत करुनच निवृत्तिवेतनाचा प्रस्ताव महालेखापाल 
कार्यालयाकडे मंजूरीसाठी सादर करावा. 

जे राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले असून त्यांनी वरील योजना लागू 


करण्याबाबत विकल्प निवडला असेल त्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत PRAN 
खात्यामध्ये जमा संचित रकमेचे प्रदान करण्यात आले नसेल अशा प्रकरणी अनुसरावयाची कार्यपध्दती 
खालीलप्रमाणे आहे - 


१) 


निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास अद्यापपर्यंत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाळीअंतर्गत Exit Withdrawal 
Process द्वारे जमा संचित रकमेचे प्रदान करण्यात आले नसल्यास संबंधित निवृत्त कर्मचाऱ्यास PRAN 
खात्यामध्ये जमा असलेल्या एकूण संचित रकमेपैकी कर्मचाऱ्याचे स्वत:चे अंडादान व त्यावरील लाभाची 
रक्‍कम देय ठरेल. यासाठी कार्यालय प्रमुख /आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित 
कर्मचाऱ्याच्या PRAN खात्यामध्ये जमा असलेल्या संचित रकमेचे वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: 
अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२६/सेवा-४, दिनांक २८.०७.२०१७ व वित्त विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: 
अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२६/सेवा-४, दिनांक १८.११.२०२१ मधील तरतुदीनुसार छा0" Rectification 
Module द्वारे रक्‍कम परत मागविण्यासाठी अधिदान व लेखा कार्यालय/ जिल्हा कोषागार 
कार्यालयाकडे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा. 

आहरण व संवितरण अधिकारी यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या आधारे अधिदान व लेखा 
कार्यालय/ जिल्हा कोषागार कार्यालय यांनी केंद्रीय अभिलेख देखभाळ अभिकरण (CRA-Protean) 
प्रणाळीवर Error Rectification Module द्वारे निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या PRAN खात्यामध्ये जमा असलेली 
एकूण संचित रक्‍कम परत मागवावी. निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या PRAN खात्यातील संचित रकमेतील 
कर्मचाऱ्याचे अंशादान व त्यावरील लाभ आणि शासनाचे अंशदान व त्यावरील लाभ याची स्वतंत्र 
परिगणना केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण (CRA-Protean) यांचेकडून करुन घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८ /सेवा-४ 


अधिदान व लेखा कार्यालय/ जिल्हा कोषागार कार्यालयानी शासनाचे अंशदान व त्यावरील लाभ पुढील 
ळेखाशिर्षाखाली शासन खाती तात्काळ जमा करावे. कर्मचाऱ्याचे अंडादान व त्यावरील लाभाची रक्‍कम 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे खात्यावर वर्ग करण्यात यावी. आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी सदर रक्‍कम निवृत्तिवेतनधारकास प्रदान करावी. 
अ.क्र प्रवर्ग लेखाशीर्ष 

- शासनाचे अंशादान । ००७१-निवृत्तिवितन व इतर सेवानिवृत्ती लाभांच्या संबंधातील 
अंशदानाच्या व वसुलीच्या जमा, (०१) नागरी, (१०१) अभिदाने व 
Sse, (09) अभिदाने व अंशादाने, (०१)(१४) परिभाषित अंशदान 
निवृत्तिवितन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाळी अंतर्गत 
शासनाच्या अंशदानाची समायोजनामुळे होणारी जमा रक्‍कम 


(00199024304) 
2 शासनाचे ००४९-व्याजाच्या जमा रकमा, (०४ राज्य / संघराज्य क्षेत्र 
अंडदानावरील विधानमंडळ असलेल्या शासनाच्या व्याजाच्या जमा रकमा, (८००) 
व्याज इतर जमा रकमा, (०१) इतर जमा रकमा, (०१)(५४) परिभाषित 


अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत 
शासनाच्या अंशदानावरील व्याज (००४९५१३४०१) 


४) कार्यालय प्रमुख आणि आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, 
१९८२ मधील समुचित तरतुदीस अनुसरुन सादर करावयाच्या निवृत्तिवेतन प्रस्तावामध्ये शासनाला येणे 
असलेल्या अन्य रकमा लेखाशिर्षांसह अंतर्भूत करुनच निवृत्तिवेतनाचा प्रस्ताव महालेखापाल 
कार्यालयाकडे मंजूरीसाठी सादर करावा. 

छ. हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०५०२१४२६१२२४०५ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


lly signed by MANISHA YUVRAJ KAM 


Digitally signe TE 
M A N | S H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
DEP; 
254 je70dfdobfaded977abab75 
tra, 
YUVRAJ KAMTE wa 


(मनिषा यु.कामटे) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 

१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

3) मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४) मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५) मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

६) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

७) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८ /सेवा-४ 


८) मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

९) मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१०) सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
११) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१६) महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१७) मंत्रालयीन विभागांचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव. 

१८) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान परिषद), विधान भवन, मुंबई. 

१९) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान सभा), विधान भवन, मुंबई. 

२०) महासंचालक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२१) सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
२२) सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३) निवड नस्ती - सेवा-४. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


